डायलिसीस सेंटर सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेल्या डायलिसिस मशीन , आर.ओ प्लान्ट 
व इतर उपकरणे खरेदी करण्यासाठीच्या निविदा 


प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २५ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा :- 

(१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-०५१९/प्र.क्र. २८६/ आरोग्य-७, 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 

(२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२९/ आरोग्य-७, 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२०. 

(३) सहसंचालक (रुग्णालये) आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसो/ आयपीएचएस/ 
५१०५९-०६४/२०२१, दिनांक : ०१.०९.२०२१. 

(४) सहसंचालक (रुग्णालये) आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसो/ आयपीएचएस/ 
६८४६३/२०२१, दिनांक : १२.१०.२०२१ 

(4) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मंजूर 
टिप्पणी, दिनांक : २१.०८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


सहसंचालक (रुग्णालये) आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (३) व (४) अन्वये 
कळविल्यानुसार सन २०२१-२२ च्या मंजूर कृती आराखड्यामध्ये FMR code §.9.9.28.9 
Procurement of Dialysis Machine अंतर्गत जिल्ह्यांच्या प्रापत मागणीनुसार ३५ नवीन डायलिसीस 
युनिट व सद्यस्थितीत कार्यरत ३ युनिट करिता एकूण डायलिसीस मशीन- १०९, आर.ओ प्लान्ट- २५ व 
इतर उपकरणाच्या खरेदीसाठी एकूण रुपये ९९१.५० लक्ष (रुपये नऊशे एक्यान्नव लक्ष पन्नास हजार 
फक्‍त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ च्या मंजूर कृती आराखड्यामध्ये FMR code §.9.9.28.9- Procurement of 
Dialysis Machine अंतर्गत जिल्ह्यांच्या प्राप्त मागणीनुसार 34 नवीन डायलिसीस युनिट व सद्यस्थितीत 
कार्यरत ३ युनिट याकरिता एकूण डायलिसीस मश्ीीन- १०९, आर.ओ प्लान्ट- २५ आणि इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


उपकरणाच्या खरेदीस येणा-या एकूण रुपये ९९१.५० लक्ष (रुपये नऊशे एक्यान्नव लक्ष पन्नास हजार 


फक्‍त) इतक्या रक्‍्कमेस खालील तपशिलाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


“तक्ता क्रमांक-१” 


(अ) डायलिसीस युनिटकरिता आवश्‍यक मशीन, आर.ओ. प्लान्ट व इतर उपकरणांच्या तपशिल व 


अंदाजित किंमत :- 
Approximate ‘ T 
a Name of Equipent Cost per Unit | Quantity वि गातात ता 
0. (In Rs.) 
(In Rs.) 
1 | Dialysis Machine 600000 109 65400000 
2 | R.O Plant (500 Liter) 300000 25 7500000 
Total (A) 72900000 
Other Equipment 
1 | Dialyzer Processing Unit 451000 37 16687000 
2 | Fowler Bed 45000 102 4590000 
3 | A.C (2 tone) 50000 53 2650000 
| 4 | Executive chairs 5500 107 588500 
5 | Attendent Stool 1500 107 160500 
| 6 | Medicine Rack 26000 39 1014000 
7 | Table 10000 35 350000 
| 8 | Weighing Machine 3500 35 122500 
| 9 | BP Appratus 2500 35 87500 
Total (5) 26250000 
Grand Total ( A +B) Rs. 9,91,50,000/- 


“dad क्रमांक-२” 


(ब) डायलिसीस युनिटकरिता आवश्‍यक असणाऱ्या उपकरणांचा घटकनिहाय सविस्तर तपशिल :- 


Dialysis No. of Dialysis No. of No. of 
Sr. peices ; Institute Machine Other R.O 
No Disich Name |, “Name ob गत धील (New & consider for Equipme Plant 
Existing) Dialysis Unit nt (500lit) 
1 Gondia SDH, Tiroda New 2 14 | oo 
2 Akola WH, Akola New 2 14 शि. 
3 Nanded SDH,Mukhed New 4 17 eee 
4 Washim SDH,Karnja New 4 a [a | 
5 Bhandara SDH,Tumsar New 4 17 ra 
Hee | Buldhana SDH,Malkapur New 4 17 | oo | 
7 Nagpur WH Daga Hospital New 3 16 शिव 
8. Auranagabad SDH, Vaijapur New 2 14 1 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


Dialysis No. of Dialysis No. of No. of 
Sr. ee र Institute Machine Other R.O 
No Peto Slams: | Name ob ineutute (New & consider for Equipme Plant 
Existing) Dialysis Unit nt (500lit) 
a RH, Barshi New 2 14 1 
Solapur 

10 SDH, Karmala New 2 14 1 
11 RH, Bhramhapuri New 3 16 1 

Chandrapur 
12 SDH,Chimur New 4 17 1 
13 RH, Warud New 2 14 1 

Amrawati 
14 SDH, Dharni New 2 14 1 
15 SDH, Aheri New 2 14 1 
16 Gadchiroli SDH, Armori New 2 14 1 
17 SDH, Kurkheda New 2 14 1 
18 Pune SDH, Bhor New 4 17 1 
19 SDH, Daharwha New 2 14 1 

Yavatmal 

SDH, N 
aa Pandharkawada New हू त 
21 Wardha SDH, Hinganghat New 3 16 1 
22 Palghar SDH, Jawhar New 2, 14 1 
23 Ratnagiri SDH, Kalambani New 4 17 1 
24 Hingoli SDH, Kalamnuri New 4 17 1 
25 Nashik SDH, Kalwan New 4 17 1 
26 Latur SDH, Nilanga New 3 16 1 
27 SDH, Pen New 2 14 1 
28 SDH, Roha New 2 14 1 
Raigad 
29 SDH, Shriwardhan New 2 14 1 
30 SDH, Karjat New 2 14 1 
31 Thane SDH, Shahapur New 2 14 1 
32 Sangali SDH, Shirala New 2 14 1 
33 Auranagabad DH, Aurangabd New 4 17 i 
Indira Gandhi GH, N 

34 Kolhapur Ichalkaranji New 16. 25 0 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


District Name 


Name of Institute 


Dialysis 
Institute 
(New & 
Existing) 


No. of Dialysis 
Machine 
consider for 
Dialysis Unit 


No. of 
Other 
Equipme 
nt 


(500lit) 


SDH, Kodoli 


New 


25 


Gondia 


DH, Gondia 


Existing 


Ea | 


Bhandara 


DH, Bhandara 


Existing 


| oo 


Amrawati 


SDH, Achalpur 


Existing 


a 
2 
3 
2 


10 


शिळ 
I, आ. | 
झि 
om 


Total 


109 


550 


25 


०0२. 


सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे :- 
सदरहू उपकरणे व सामुग्रीची आवड्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच, सदर प्रक्रिया मे. 
हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 

सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
faf¥eat (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा 
रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार लक्षात घेऊन खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा 
बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या 
दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

सदरहू बाबीसाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ च्या मंजूर कृती आराखड्यामध्ये FMR code 
६.१.१.२४.१ Procurement of Dialysis Machine अंतर्गत जिल्हयांच्या प्राप्त मागणीनुसार 
डायलिसीस Fa, आर.ओ. प्लान्ट आणि इतर उपकरणाच्या खरेदीसाठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या रुपये ९९१.५० लक्ष (रुपये नऊ कोटी VIA लक्ष पन्नास हजार Had) इतक्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


03. 


७ सदरची निविदा प्रक्रीया प्रशासकीय मंजूरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल आणि खरेदी 
बाबींची fe eect (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९) निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/ २०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्रमाक-७ समोरील स्तंभ क्रमांक-६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचाळक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१३२९४३०५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SOMNATH VASANT POTARE 
S O M N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6 


651¢c5d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, 
pseudonym=2F7DD6849F376E58DE2CF34A8700 
B81E11CB58E0, 
serialNumber=17E9C3C1EF20B007FEFC5A1F1EC 


0E69F061648D4F897D5822E9F0E56899502E0, 
cn=SOMNATH VASANT POTARE 
Date: 2021.10.25 11:33:51 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 


2) 
) 
) 
६) Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) 
) 
) 


सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

९) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१०)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


